विषय 


संदर्भ 


ज्ञापन. 
महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक, येथे खाळील तक्त्यातील स्तंभ (२) मधील 
कामांसाठी स्तंभ (३) मधील शासन ज्ञापनांद्वारे स्तंभ (४) मधील खर्चाच्या अंदाजांना प्रशासकीय 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन ज्ञापन क्रमांक दुरूस्ती-१०१८/प्र.क्र.४१०/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१९. 


:- महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक, येथील “अनिवासी sada डुरुस्ती”व 


“अंतर्गत रस्त्यांची दुरूस्ती” या कामांच्या बाबतीत जादा परिमाणे (excess 


quantity) मंजूर करण्याबाबत. 


:- १) शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र.सीआरपी-०२१६/ प्र.क्र.१५९/भाग-२/ पोल-७, 


दिनांक १६.०३.२०१७. 


२) शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र.सीआरपी-०२१६/ प्र.क्र.१५९/भाग-३/ पोल-७, 


दिनांक १६.०३.२०१७. 


३) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१७/ 


प्र.क्र.१२१/ भाग-२/ इमारत-२, दिनांक १९.०९.२०१७. 


४) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७-बी/ 
२८-बी-२/ रस्ते-तयार-करणे-म.पो.अ.-नाऱशिक/ २८२/ 
२४.०९.२०१८. 


44, 


मान्यता प्रदान करण्यात आली होती:- 


अ.क्र. कामाचे नाव शासन ज्ञापन क्रमांक व दिनांक खर्चाचे अंदाज 
(Y (2) (3) (8) 
| अनिवासी इमारती यांची | सीआरपी-०२१६/  प्र.क्र.१५९/ | रु.३,७०,१९,२३१/- 
दुरूस्तीची कामे भाग-२/  पोल-७, दिनांक 

१६.०३.२०१७ 

2. अंतर्गत रस्त्यांची दुरूस्ती । सीआरपी-०२१६/  प्र.क्र.१५९/ | B.2,90,00,000/- 
भाग-३/ पोल-७, दिनांक 
१६.०३.२०१७ 

२. उक्त कामे सुरू असून त्यांमधील काही बाबींची वाढीव परिमाणे व काही अतिरिक्‍त 


कामे आवश्‍यक असल्याने त्यांचा समावेश खर्चाच्या अंदाजांमध्ये करण्यात आला. तसेच, वस्तु 


व सेवा कर विचारात घेऊन WIIG मान्यता देण्यात आलेल्या कामांना, प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात आलेल्या रकमेच्या मर्यादेत, तांत्रिक मंजुरी प्रदान करण्यात आली व निविदा 


प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. याबाबतचा तपज्ञील पुढीलप्रमाणे आहे:- 


दिनांक 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-१०१८/प्र.क्र.४१०/पोल-७. 


अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय मान्यता तांत्रिक मंजुरी स्वीकृत निविदा 
(रक्‍कम) (रक्‍कम) (रक्‍कम) 

(9 (2 (Y (8) (Y 

Zz अनिवासी इमारती | रु.३,७०,१९,२३१/- | रु.३,३६,५३,९००/- | रु.२,८२,७०,४८४/- 
यांची दुरूस्तीची 
कामे 

२. अंतर्गत रस्त्यांची | रु.२,१०,००,०००/- | रु.२,०६,२०,२१८/- | रु.१,६९,१८,८३७/- 
दुरूस्ती 


३. शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१७/ प्र.क्र. १२१/भाग- 
२/ इमारत-२, दिनांक १९.०९.२०१७, मधील परिच्छेद ६ अनुसार जादा परिमाणांना (excess 
quantity) संबंधित प्रशासनिक विभागाची मंजूरी आवश्‍यक आहे. म्हणून, उक्त कामांच्या 
बाबतीत जादा परिमाणे व अतिरिक्‍त कामे मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव पोलीस 
महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाने सादर केला आहे. 


४. त्या अनुसार, महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक, येथील “अनिवासी इमारतींची 
दुरूस्ती” व “अंतर्गत रस्त्यांची दुरूस्ती” या कामांच्या बाबतीत जादा परिमाणांना (excess 
quantity), प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या रकमेपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही 
या अटीवर, याद्वारे, मंजुरी देण्यात येत आहे. 


५. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी विचारविनिमय करुन (अनोप्चारिक संदर्भ 
क्र.५११/२०१८५/ इय -२, दिनांक १४.११.२०१८) आणि शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१७/ प्र.क्र. १२१/ भाग-२/ इमारत-२, दिनांक १९.०९.२०१७, मधील 
परिच्छेद ६ अन्वये प्रशासनिक विभाग या नात्याने गृह विभागास प्राप्त अधिकाराचा वापर 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२१६१७४२३४४९२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SWAPNIL GOPAL "5० 
BORSE 


2735388562 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, म.रा. मुंबई. 
3) संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-१०१८/प्र.क्र.४१०/पोल-७. 


प्रत- 


Exe) 


) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, नाशिक. 
) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
) 
) 
) 


कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवड फाईल (पोल-७. 


(> 
ae 


£58) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


